प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना 
(PM-KISAN) राज्यात राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- किसनि -२०१९/प्र.क्र.२०/११-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- १) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, 
२) शासन निर्णय कृषि व पदूम विभाग क्र. किसनि-२०१९/प्र.क्र.२० -११ अ, 
दि.१५.०२.२०१९ 

शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरीता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी 
(PM-KISAN) योजना सुरू केली आहे. सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात राबविण्याबाबत 
दि.१५.०२.२०१९ रोजी झासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. तथापि ,सदर शासन 
निर्णयामध्ये प्रस्तुत योजनेसंदर्भातील केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार 
अंशत: सुधारणा करणे आवश्‍यक असून त्या सुधारणा खालीलप्रमाणे वाचण्यात याव्यात. 


१) ५.४ केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व कार्यरत व निवृत्त अधिकारी /कर्मचारी, शासन अंगीकृत 
निमशासकीय संस्थांच्या अखत्यारीतील कार्यालयांमधील आणि स्वायत्त संस्थांचे सर्व अधिकारी / 
कर्मचारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नियमित अधिकारी / कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी / गट 
ड वर्गातील कर्मचारी) 
ऐवजी 
५.४) केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व कार्यरत व निवृत्त अधिकारी /कर्मचारी, शासन अंगीकृत 
निमशासकीय संस्थांच्या अखत्यारीतील कार्यालयांमधील आणि स्वायत्त संस्थांचे सर्व अधिकारी / 
कर्मचारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नियमित अधिकारी / कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी / गट 
ड वर्गातील कर्मचारी वगळून) 


२ ५.६ निवृत्तीवेतन धारक व्यक्ति ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रु.१०००० किंवा त्यापेक्षा जास्त 
आहे. (चतुर्थ श्रेणी / गट ड वर्गातील कर्मचारी) 
ऐवजी 
५.६ निवृत्तीवेतन धारक व्यक्ति ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रु.१०००० किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. 
(चतुर्थ श्रेणी / गट ड वर्गातील कर्मचारी वगळून) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः किसनि -२०१९/प्र.क्र.२०/११-ओ 


२ सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७॥५///.॥9॥8॥/१५॥१॥9.9०५/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतां २०१९०२२७१५२४११०७०१ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dr.Kiran Patil 
Date: 2019.02.27 15:27:12 +05'30' 


(डॉ.किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति- 
१ 


) सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) विभागीय कृषि सह संचालक, कोकण विभाग, ठाणे 

) महालेखापाल-महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


ल 


4 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

उप सचिव (का.११-अ, का.१७-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सह सचिव (फलोत्पादन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे/ रायगड/ रत्नागिरी 

qo) कक्ष अधिकारी (का.२-ओअ,का.१७-अ, का.१४-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
११) वित्त विभाग (व्यय-१, अर्थसंकल्प-१३/ विनियम), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२) निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


SG © 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


